प्रति, 


मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व fears निमंत्रितांचे 
नामनिर्देशन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.9७/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४. 


पहा : १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
3) शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.9७/का-१४८१-अ, दि.२६.१२.२०२३ व 
दि.०१.०८.२०२४. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
30/2000” मधील कलम ३ चा पोटकलम (३) दोन (ब) व (क) आणि पोटकलम ३ (३) चार (फ) 
येथील तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ / संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या ०२ सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ०४ नामनिर्देशित 
सदस्य तसेच सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा 
नियोजनाचा अनुभव असलेल्या of व्यक्तींची “विशेष निमंत्रित” म्हणून मुंबई शहर जिल्ह्याच्या 
जिल्हा नियोजन समितीवर नामनिर्देशिन करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर यांनी उपरोक्त 
आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीवर विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद विशेष निमंत्रितांचे 
नामनिर्देशन पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नामनिर्देशन रद्द होईपर्यंत यापैकी 
जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०९१९१२४९३२९७१६ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


NITIN BHANUDAS : यी 
KHEDKAR : कान 


Date: 202: 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


2) 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, Fares, मुंबई 


३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.9७७/का-१४८१-अ 


४) मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर यांचे खाजगी सचिव 
५) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, मुंबई 
६) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर 
) 
) 
) 


७) उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 

८) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर 

99) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र.9७/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र.७७/का-१४८१-अ, दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 


विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (ब) अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 

शबि खा.श्री. मिलींद देवरा १६, खेतन भवन, १९८ जे, टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२० 

२ | आ.श्री. सदा सरवणकर हेन्देर कसल बिल्डींग, द.स.बाबरेकर मार्ग, गोखले रोड, दादर, मुंबई - 
४०००२८ 

जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन(क)अनुसार) 

| आ.श्रीम. मनीषा कायंदे ५/२२-१, रुपल अपार्टमेटस, ९८, दादासाहेब फाळके रोड, दादर (पू), मुंबई - 
४०००१४ 

२ | श्री. श्रीराम दत्ताराम रावराणे १२ रामेश्वर निवास, पहिला मजला, वीर सावरकर मार्ग, बंगाल केमिकल्स 
भवन समोर, प्रभादेवी, मुंबई - ४०००२५ 

3 श्री. गोपाल शिवराम दळवी बी / ४०१ बाफना अपार्टमेंट मोघुल लेन माटुंगा पश्चिम मुंबई 

शि श्रीम. मीना कांबळी ६०३, यश हाईस्ट धुसवडी झोबवाडी, ठाकूरद्वार राम मंदीर गिरगाव, मुंबई 
४००००२ 

जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित 
(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 

शि श्री. दत्ता नरवणकर १४/८/१/२, महात्मा फुले, को.ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, अब्दुल गफार खान 
रोड, वरळी, मुंबई - ४०००१८ 

२ | sf. सिध्दार्थ देवराम कासारे हाऊस नं.१०सी वॉर्ड, नालंदा को-ऑप (एस.आर.ए.) हौ. सोसायटी, मुकुंद 
नगर, गणेश गल्ली, सायन बांद्रा लिंक रोड, धारावी, मुंबई - ४०००१७ 

३ | श्री. सिध्दार्थ सोनू गमरे डॉ. आर के शिरोडकर मार्ग, आय टी सी हॉटेल ]ोजारी, प्रथन हाईस्ट ११ वा 
मजला रुम नंबर ११०२, मुंबई ४०००१२ 

षी श्रीम. शलाका साळवी ए ब्लॉक, रुम नं. ७४, २ रा मजला मेघवाडी, डॉ. ए.एस.राव मार्ग, लालबाग, 
मुंबई ४०००१२ 

५ | श्री. सतिश अक्षयवर तिवारी १५७, रामदूत बिल्डींग, महादेव पालवमार्ग, करी रोड, मुंबई - ४०००१२ 

६ | श्री. जितेंद्र कानिफनाथ सोनावणे | रुमनं. २६, शांकर कवडे चाळ, धारावी क्रॉस रोड, संत काक्कय्या मार्ग, धारावी, 


मुंबई - ४०००१७ 


NITIN BHANUDAS 
KHEDKAR 


(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


